अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
जळगांव यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०६ 
पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.मुदत -०५१८/प्र.क्र.३६५/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 92 नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, क्र.मुदत -०५१८/प्र.क्र. ३६५/२०१८/मोप्र-१, 
दिनांक ०२.०८.२०१८ 
२) अधीक्षक अभियंता, यांचे जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव यांचे 
क्र.जा.क्र. पशा/आ-१/६३०१/सन २०१८, दिनांक २४.१०.२०१८. 
शासन निर्णय : 
अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव यांचे अधिपत्याखालील 


कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव या कार्यालयातील नियत 


अस्थायी आस्थापनेवरील १०६ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत या काळावधी 


करीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे.(विवरणपत्र-“अ*) सोबत जोडले आहे. 


२. उपरोक्त नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-०५, ४७०१- 


मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 


गुंतवणूका, (०४) योजनेतर वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, (०४)(०४) तापी पाटबंधारे 


विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ आय १९८)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दिनांक ०७/०९/२०१८ 


अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०५१८/प्र.क्र.३६५/मोप्र-१ 


४. सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१११३१५४२०३९०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 
ae Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
Vijendra Prabhakar 9०01: टाल 


Maharashtra, OU = Water Resources Department 


Palwan kar Date: 2018.11.13 15:46:16 +05'30" 
(वि.प्र.पालवणकर) 
सहपत्र:विवरणपत्र”अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह - 
१ महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 


) 
2) 
) 
) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
) 
) 
) 
) 


AN 


ee 


o~ 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव 
अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (आ./प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


4 


£39) 


S 


८ 


प्रत: मोप्र-१ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०५१८/प्र.क्र.३६५/मोप्र-१ 


विवरणपत्र - “अ 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत- ०५१८/प्र.क्र.३६५/मोप्र-१, दिनांक : १२/११/२०१८ चे सहपत्र 
अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
मुदतवाढ कालावधी दिनांक : ०१/१०/२०१८ ते दिनांक : २८/०२/२०१९ 


अ. पदनाम पदसंख्या 
क्र 

ea कार्यकारी अभियंता १ 

२ | उपकार्यकारी अभियंता १ 

३ | उप अभियंता ४ 

४ | कनिष्ठ अभियंता २० 

५ | विभागीय लेखापाल १ 

६ | प्रथम लिपिक १ 

७ | वरिष्ठ लिपिक ९ 

८ | कनिष्ठ लिपिक १२ 

९ | आरेखक श्रेणी-१/२ १ 
qo | आरेखक श्रेणी-३ ५ 
११ | लघुलेखक/लघु टंकलेखक १ 
१२ | लिपीक नि टंकलेखक 9 

१३ | वाहन चालक षु 
१४ | भांडारपाल १ 

१५ | सहाय्यक भांडारपाल १ 

१६ | संगणक १ 

१७ | स्थापत्य अभि. सहायक १६ 
१८ | नाईक १ 
१९ । शिपाई १३ 
20 | चौकीदार G 

एकुण पदे १०६ 
Vijendra Prabhakar एक ण aa यन 
Palwankar boast iss ase 
(वि.प्र.पालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


